CTETaa 


VIm 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 -17 
Published on 1st October 2015 


sy 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २-८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ११ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १४० . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचावे : निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भंडारा यांनी दि . २६-०८ - २०१५ रोजी सादर केलेला निवडणूक निकाल . 


क्रमांक जिउनिभं-कृउबासभं - अधिसूचना- १००२१- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , भंडारा यांनी दिनांक २४ -०८- २०१५ रोजी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , भंडारा वर निवडून आलेल्या सदस्यांचा निवडणूक निकाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे; 

त्याअर्थी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा यांना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०३ नोव्हेंबर २००७ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४) ( अ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती, भंडारा या बाजार समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करित आहे . 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचा संपुर्ण पत्ता 


अनु - 
क्रमांक 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 


कलम १३ अन्वये 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१ चौधरी रामलाल टिकाराम 
२ आकरे अशोक भाऊराव 
३ भुरे शालीक धोंडुजी 
४ चवळे सखाराम नारायण 
५ ईश्वरकर अशोक बाबुराव 
६ राघोर्ते सोमा श्रावन 
७ कडव रामभाऊ इसन 


मु . पो . आमगाव, ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . चिखली, पो . धानला , ता . जि . भंडारा. 
मु . सिरसघाट , पो . सिल्ली , ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . पहेला , ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . खैरी, ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . इंदुरखा, ता . जि . भंडारा. 
मु . पो . इंदुरखा, ता . जि . भंडारा. 


ना .- एक- अ- १ (१६५५). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २- ८ , शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 

( ३ ) 


( २) 


( ४ ) 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( महिला ) 


८ बोंद्रे मंदाबाई भगवान 
९ राघोर्ते ललीता उद्धव 


मु . कवलेवाडा , पो . ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . डव्वा , ता . जि . भंडारा . 


१० चौधरी मधुकर वातुजी 


मु . पो . टाकळी, ता . जि . भंडारा . 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( इतर मागास वर्ग ) 


११ मडामे कुसन झिबल 


मु . सुरेवाडा , पो . ता. जि . भंडारा . 


सेवा सहकारी मतदार संघ 
( विमुक्त जाती /भटक्या जमाती ) 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१२ वैरागडे हर्षिलाताई भोलेनाथ 
१३ धुळसे संगीता संजय 


मु . पो . मोहदुरा , ता . जि . भंडारा . 
मु . नवरगाव , पो . पहेला . 


१४ 


थुलकर प्रविन जयपाल 


मु . पो . आमगाव, ता . जि . भंडारा. 


ग्रामपंचायत मतदार संघ 
( अनुसूचित जाती / जमाती ) 


१५ लेंन्डे सुनिल शंकर 


मु . पो . दवडीपार ( बा ) ता . जि . भंडारा. 


ग्रामपंचायत मतदार संघ 
( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 


१६ थानथराटे विनोद छतरलाल 


व्यापारी व अडते मतदार संघ 


मु . राजगोपालचार्य वार्ड , ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . आंबाडी, ता . जि . भंडारा . 


१७ बावनकर भगवान देवराव 


१८ भुरे रमाबाई गौरीशंकर 
१९ ठवकर प्रदिप रामचंद्रजी 


मु . पो . भंडारा, ता . जि . भंडारा . 
मु . पो . वाकेश्वर , ता . जि . भंडारा. 


तोलारी व हमाल मतदार संघ 
पणन व प्रक्रीया मतदार संघ 


२० 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 


भंडारा 


कलम १३( फ ) 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था प्रतिनिधी 


ता . भंडारा 


२१ सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 


भंडारा 


कलम १३( छ ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती 


भंडारा 


सदर यादी आज दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


दिनांक २ सप्टेंबर २०१५. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १४१ . 


वाचावे : निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पवनी यांनी दि . ०७-०९ - २०१५ रोजी सादर केलेला निवडणूक निकाल . 


क्रमांक जिउनिभं - कृउबासप- अधिसूचना- १०२९१- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पवनी यांनी दिनांक ०७-०९- २०१५ रोजी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , पवनी वर निवडून आलेल्या सदस्यांचा निवडणूक निकाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा यांना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०३ नोव्हेंबर २००७ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४(४ ) ( अ) व नियम १९६७ चेनियम ८३ अन्वये प्राप्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २-८ , शके १९३७ 


अधिकारानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पवनी या बाजार समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध 
करित आहे. 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचा संपुर्ण पत्ता 


अनु- 
क्रमांक 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 


कलम १३ अन्वये 


( २ ) 


( ३ ) 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१ डॉ . मोटघरे किशोर श्रीराम 
२ मोहरकर अशोक ताराचंद 
३ वैद्य लोमेश पंढरी 

सावरबांधे गोपाल हरिशचंद्र 


५ गजभिये हंसराज घुसाराम 


मु . पो . ता . पवनी , जि . भंडारा . 
मु . पो . आसगांव , ता . पवनी . 
मु . पो . भेंडाळा , ता . पवनी . 
मु . धामनी, पो . विरली . 
मु . पो . गडेगांव , ता . पवनी . 
मु . पो . चिचाळ , ता . पवनी . 
मु . पो . ब्राम्हणी, ता . पवनी . 
मु . पो. आसगाव , ता . पवनी . 
मु . पो . कुर्सा, ता . पवनी . 
मु . पो . कुा , ता . पवनी . 


६ काटेखाये कुंडलिक लक्ष्मण 
७ मेंगरे राजेश वामन 
८ ईखार सुधाताई बाळकृष्ण 
९ पाथोडे निलाबाई वसंता 
१० फुडे शंकर रतिराम 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( महिला ) 


सेवा सहकारी मतदार संघ 


११ चाचेरे गोविंदा तिमा 


मु .तिरी, पो . मिन्सी, ता . पवनी. 


( इतर मागास वर्ग) 
सेवा सहकारी मतदार संघ 
( विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१२ बावणकर अनिल रामभाऊ 
१३ ब्राम्हणकर मानिकराव तुकाराम 
१४ डोंगरे चेतक राजेश 


मु . पो . मांगली, ता . पवनी . 
मु . रनाळा , पो . आसगांव, ता . पवनी . 
मु . पो . गोसे ( खु ), ता . पवनी . 


- 


- 


१५ वाघ शारदा सुधाकर 


मु . पो . आमगाव ( आ ), ता . पवनी . 


ग्रामपंचायत मतदार संघ 
( अनुसूचित जाती/ जमाती) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ 
( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 
व्यापारी व अडते मतदार संघ 


१६ पंचभाई तोमेश्वर विठ्ठल 

मु . येनोळा , पो . भेंडाळा , ता . पवनी . 
१७ पंचभाई तुलाराम राजेश्वर 

मु . पो . वलनी , ता . पवनी . 
१८ बावणकर सोमेश्वर नामाजी 

मु . पो . ता . पवनी . 
१९ बिलवने केशव हगरु 

मु . पो . आकोट , ता . पवनी . 
२० सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , पवनी 

ता . पवनी 
२१ सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पवनी पवनी 


तोलारी व हमाल मतदार संघ 
पणन व प्रक्रीया मतदार संघ 


कलम १३( फ ) 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था प्रतिनिधी 


कलम १३( छ ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती 


सदर यादी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४-३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा . अ. क्र . १४२. 


वाचावे : ( १ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लाखनी यांनी दि . ०९ - ०९ - २०१५ रोजी सादर केलेला निवडणूक निकाल 


( २) श्री . ब्रिजलाल रामचंद्र समरीत यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८८ अन्वये 

अपील , दिनांक १४- ०९ - २०१५ . 


( ३ ) सौ . रेखाबाई दिलीप समरीत यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८८ अन्वये अपील, 

दिनांक १४ -०९- २०१५ . 


( ४) श्री . जगन्नाथ यादोराव रहांगडाले यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८८ अन्वये 

अपील , दिनांक १५-०९ - २०१५ . 


( ५ ) श्री . ओमप्रकाश कुलीचंद वाढई यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८८ अन्वये 

अपील , दिनांक १५- ०९ - २०१५ . 


( ६) श्री . प्रेमलाल बिसन मेश्राम यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८८ अन्वये अपील , 

दिनांक १५-०९ - २०१५. 


( ७) सौ . कमल रुपचंद कमाने यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८८ अन्वये अपील , 

दिनांक १५-०९- २०१५. 


क्रमांक जिउनिभं - कृउबासला- अधिसूचना - १०३२६- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा क्र ( १) नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लाखनी यांनी दिनांक ०८ -०९ -२०१५ रोजी 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , लाखनी वर निवडून आलेल्या सदस्यांचा निवडणूक निकाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे ; 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६७ च्या नियम ८८ अन्वये अपिल अर्ज उपरोक्त वाचा 
क्र ( २) ते (७) नुसार या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा यांना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ०३ नोव्हेंबर २००७ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४(४ ) ( अ) व नियम १९६७ चेनियम ८३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ च्या नियम ८८ अंतर्गत वाचा क्र . ( २) ते ( ७) नुसार 
दाखल अपिल अर्जावर होणा- या निर्णयास अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लाखनी या बाजार समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे 
खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करित आहे. 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचा संपुर्ण पत्ता 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनाव 


अनु- 
क्रमांक 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 


कलम १३ अन्वये 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


मु . मुरमाडी/ सा ता . लाखनी . 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१ गि -हेपुंजेशिवराम सोनबाजी 
२ कापगते सुरेश मार्तंडरावजी 
३ आठोडे उमराव काशीराम 
४ शेळके वसंता महादेव 
५ मांडवटकर केशवराव सिताराम 


मु . जांभळी/ स ता . साकोली. 
मु . मोगरा , ता . लाखनी . 
मु . खराशी, ता . लाखनी . 
मु . सानगडी, ता . साकोली . 


६ चोले अशोक तुकारामजी 


मु . मुरमाडी, ता . लाखनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २-८ , शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 


__ ( ३ ) 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
सेवा सहकारी मतदार संघ ( महिला ) 


७ पटले महेश सदाशिव 
८ गि -हेपुंजे प्रभा उर्फ पुष्पा शांतारामजी 
९ तरोणे वनिता विजय 
१० वाढई रामकृष्ण दिवान 


मु . मासलमेटा , ता . लाखनी 
मु . लाखनी, ता . लाखनी 
मु . महालगांव , ता . साकोली 
मु . गोंडेगाव , ता . लाखनी 


११ मांढरे सोमा डुकरुजी 


मु . किन्ही, ता . साकोली 


सेवा सहकारी मतदार संघ 
( इतर मागासवर्ग) 
सेवा सहकारी मतदार संघ 
(विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१२ बोरकर चुन्नीलाल बकाराम 
१३ शिवनकर शाम निलकंठ 
१४ भैसारे नाजुकराम नारायण 


मु . सेंदुरवाफा, ता . साकोली 
मु .पिंपळगाव , ता . लाखनी 
मु . मोरगांव ( रा .), ता . लाखनी 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( अनुसूचित जाती / 
जमाती ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( आर्थिकदृष्ट्या 


१५ काळे अनमोल राघोजी 


मु . केसलवाडा ( वा.), ता . लाखनी 


दुर्बल घटक ) 


१६ खेडीकर धनश्याम दामोधरबापू 
१७ गायधनी खिरोज दुलीचंद 
१८ जांभुळकर मनोहर श्रावण 
१९ कापगते मनिष हेमकृष्णजी 


मु . लाखनी , ता . लाखनी 
मु . लाखनी, ता . लाखनी 
मु . पालांदुर , ता . लाखनी 
मु . साकोली, ता . साकोली 
लाखनी 


व्यापारी व अडते मतदार संघ 
व्यापारी व अडते मतदार संघ 
तोलारी व हमाल मतदार संघ 
पणन व प्रक्रिया मतदार संघ 
कलम १३ ( फ ) 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , प्रतिनिधी 


२० 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , 


ता . लाखनी 


२१ सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लाखनी लाखनी 


कलम १३( छ ) कृषि उत्पन्न बाजार समिती 


सदर यादी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


भंडारा : 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ . 


ए . बी . कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

भंडारा . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३ . 


क्रमांक जिउनि -वि - ९- कृउबास - देवरी-निवडणूक - अधिसूचना -७७३९ -२०१५. 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देवरीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी , सौ . एस . एस . मारवाडे यांनी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ अन्वये सादर 
केलेल्या निवडणूक अहवालाप्रमाणे, महाराष्ट्र कृषि पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४) ( अ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, देवरी , जिल्हा गोंदियाचे 
ना .- एक - अ-२ ( १६५५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २-८, शके १९३७ 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी झालेल्या निवडणुकीत यथोचितरित्या निवडून आलेल्या तसेच पदसिद्ध सदस्य अशा सदस्यांची नावे त्यांचे पत्ता व 
मतदार संघासह खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे या अधिसूचनेद्वारे दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करीत आहे . 


तक्ता 


अनु - 
क्रमांक 


निवडून आलेल्या सभासदाचा संपूर्ण पत्ता 


जालल्या 


निवडणुकीत निवडून आलेल्या 
सभासदाचे नाव 

( २ ) 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 


( ४ ) 


( ३ ) 
मु . मंगेझरी , पोस्ट मुरदोली 


१ तराम रमेश नारायण 


सेवा सहकारी मतदार संघ 
( सर्वसाधारण) 


२ कच्छप विजयसिंह कन्हैयालाल 
३ राऊत गोपाल चिंतामन 
४ खान रियाजखान वहाबभाई 
५ रक्षा सिताराम तेसुराम 
६ संगीडवार प्रमोद नामदेवराव 
७ वाल्दे अनिल नत्थुजी 
८ तिराले दुर्गाबाई गोपालजी 
९ मडावी पुनियाबाई धरमसिंग 
१० मडावी श्रीराम एस . 
११ धरमशहारे भास्कर रामदास 


मु . पो . चिचगड 
मु . टोयागोंदी, पो. सिरपूर/ बांध 
मु . पो . ककोडी 
मु . पो . ककोडी 
मु . पो. ता . देवरी 
मु . मोहगांव , पो . आलेवाडा 
मु . सोनारटोला , पो . ता . देवरी 
मु . गणुटोला , पो . कडीकसा 
मु . पो . घोनाडी, ता. देवरी 
मु . भागी , पो . डवकी 


महिला राखीव गट 


१२ राऊत हरिदास दिवारु 
१३ धरमगुडे द्वारका बाकेलाल 


मु .पिंडकेपार / गो ., पो . बोरगांव 
मु . पो . चिचगड , ता . देवरी 


अनुसूचित जमाती राखीव गट 
इतर मागासवर्गीय गट 
ग्रामपंचायत मतदार संघ 
अनुसूचित जाती/ जमाती राखीव गट 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
राखीव गट 
सर्वसाधारण गट 


व्यापारी/ अडत्या मतदार संघ 


१४ रहांगडाले जितेन्द्र टोलीराम 
१५ येरणे कमल सदाराम 
१६ अग्रवाल अंशुल प्रमोदकुमार 
१७ अग्रवाल अनिल प्यारेलाल 
१८ खंडारे मारोती लक्ष्मण 
१९ चांदेवार भैय्यालाल हरिभाऊजी 


मु . सिंदिबोरी , पो . फुटाना 
मु . ओवारा, पो . सावली 
मु . पो . देवरी 
मु . पो . देवरी 
मु . पो . चिचगड , ता . देवरी 
मु . पो . देवरी 


हमाल/रेजा/ तोलारी मतदार संघ 
विपणन व प्रक्रिया मतदार संघ 


पदसिद्ध प्रतिनिधी 


पदसिद्ध सदस्य 


१ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

गोंदियाचे प्रतिनिधी 
२ सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार 

समिती, देवरी 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . अर्जुनी मोरगांव 
बाजार समितीचे प्रतिनिधी , 


पदसिद्ध सदस्य 


गोंदिया : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५. 


दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २-८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४४ . 
वाचावे : ( १) निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चामोर्शी यांनी दि . १८ -०९ - २०१५ रोजी सादर केलेला निवडणूक निकाल 

( या कार्यालयास प्राप्त दि . १९ -९ -२०१५). 
क्रमांक जिउनिगड-वि -४- कृउबासचा- अधिसूचना - ६०४२- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , चामोर्शी यांनी दिनांक १९- ०९ - २०१५ रोजी कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , चामोर्शीवर निवडून आलेल्या सदस्यांचा निवडणूक निकाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, गडचिरोली यांना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ०३ डिसेंबर २००७ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( १ ) ( अ) व नियम १९६७ चे नियम ८३ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , चामोर्शी या बाजार समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचा संपूर्ण पत्ता 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनाव 


अनु- 
क्रमांक 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 


कलम १३ अन्वये 


( ३ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ गण्यारपवार अतुल गंगाधरराव 
२ निखाडे सुधाकर पुंडलीक 


( ४ ) 
सेवा सहकारी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


३ बंडावार अरुण पूलनाजी 


४ सातपुते गोसाई सिताराम 


- 


- 


५ मल्लीक प्रेमानंद विश्वनाथ 


६ कुसनाके जानकिराम मंगाजी 


- 


- 


७ बंगावार शंकर राजन्ना 


मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु . पो . जैरामपूर, ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . पो . कोनसरी, ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . सोनापूर , पो . ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . कृष्णनगर, पो . सोनापूर , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली 
मु . धन्नुर , पो. चौडमपल्ली , ता . मुलचेरा , 
जि . गडचिरोली . 
मु . गोमणी, पो . खुदीरामपल्ली, ता. मुलचेरा , 
जि . गडचिरोली. 
मु . पो . वाघोली , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . तुमडी, पो . गुंडापल्ली , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . घारगांव , पो . भेंडाळा , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली 
मु . पो . आमगाव ( म .), ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली 
मु . पो . अड्याळ , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . पो . इल्लूर, ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 


८ पोरटे कौशल्या शामराव 


सेवा सहकारी मतदार संघ ( महिला ) 


९ मडावी बयनाबाई परशुराम 


१० आभारे विनायक यादव 


११ भंडारे गणपती तुकाराम 


सेवा सहकारी मतदार संघ 
( इतर मागासवर्ग ) 
सेवा सहकारी मतदार संघ 
(विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१२ गद्येवार नितेश सुधाकर 


१३ बामणकार रामचंद्र रावजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २- ८ , शके १९३७ 


( १ ) 


( २) 


( ४ ) 


१४ गावडे बाजीराव केये 


१५ रॉय सतीश नरेन 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 
मु . पो . रेगडी , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली. 
मु . पो . सुभाषग्राम , ता . चामोर्शी, 
जि . गडचिरोली . 
मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . चामोर्शी 


ग्रामपंचायत मतदार संघ 
( अनुसूचित जाती / जमाती ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ 
( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 
व्यापारी व अडते मतदार संघ 


१६ दोषी चंद्रकांत गिरीधरलाल 
१७ लटारे शामराव श्रावण 
१८ नैताम अनिल संपत 
१९ गण्यारपवार अमोल गंगाधरराव 


हमाल , मापारी व तोलारी मतदार संघ 


पणन व प्रक्रिया मतदार संघ 


२० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


ता . चामोर्शी 
२१ सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 

चामोर्शी 


कलम १३ ( फ ) 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , प्रतिनिधी 
कलम १३ ( छ ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती 


मु . पो . ता . चामोर्शी 


सदर आदेश आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


गडचिरोली : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ . 


एम . एल . गणवीर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

गडचिरोली. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४५ . 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : (१) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४) ( अ). 


( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषी उत्पन्न बाजार समिती , ब्रम्हपुरी, ता . ब्रम्हपुरी यांचा कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) 

नियम , १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे नमुना १५ मधील निवडणूक निकाल बाबत अहवाल , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ . 


(३ ) श्री . थानेश्वर कायरकर , मु . पो . मेंढकी यांनी श्री . रणवीर रमेश ठाकरे , मु . पो . कळमगांव यांचे निवडणुकीविरुद्ध महाराष्ट्र कृषी 

उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ४१ व ८८ अन्वये दाखल केलेली अपील , दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१५ . 


क्रमांक जिउनिचंद्र- कृ . उ. बा . स .- ब्रम्हपुरी - अधिसूचना- १६८६६- २०१५ . 


ज्याअर्थी,निवडणूक निर्णय अधिकारी, यांनी वाचा क्र . (२) चे अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ब्रम्हपुरी, ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर या बाजार 
समिती सदस्यांची सन २०१५-१६ ते २०२०- २१ या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निवडणूक निकाल कृषि उत्पन्न 
खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम, १९६७ चे नियम ८१ अन्वये नमुना १५ मधील तरतुदीनुसार सादर केला आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४) ( अ) व कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री 
(विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदी अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , आर . डी . कौसडीकर , 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या अधिसूचनेद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ब्रम्हपुरी, ता. ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर या बाजार समितीचे 
सन २०१५- १६ ते २०२०- २१ या कालावधीकरिता सोबतचे नमुना- ११ - क (नियम ८३ प्रमाणे) तसेच वाचा क्रमांक ( ३) मधील होणा- या निर्णयास अधिन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५/ आश्विन २-८ , शके १९३७ 


राहून दर्शविलेले सदस्य हे बाजार समितीचेनिवडून आलेले सदस्य म्हणून अधिसूचित करीत आहे. त्यांची नांवे पुढील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


दस्य 


अनुसूची 

__ [ नमुना ११ -क ( नियम ८३ पहा) ] 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती , ब्रम्हपुरी , ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर वर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे 

निवडणूक २०१५ -१६ ते २०२० -२१ 
अनु- निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव निवडून आलेल्या सभासदाचा संपूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 
क्रमांक 

तो मतदार संघ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ दर्वे सुरेश विनायक रा. किन्ही, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
२ लांजेवार नामदेव मारोतराव रा . अड्याळ , तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
३ पत्रे मोरेश्वर नानाजी रा . हरदाकली, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
४ मातेरे दिवाकर बक्षी रा . चकबोथली, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
५ मिसार वामन मोतिराम 

रा . अहेरनवरगांव, तालुका ब्रम्हपुरी सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
६ तलमले राजेश मधुकर रा . सावलगांव, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
७ बगमारे रुषीजी अभिमन्यू रा . चांदली, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
८ सेलोकर प्रभाकर काशिनाथ रा. गांगलवाडी , तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्गीय ) 
९ दिघोरे ब्रम्हदेव हरी रा . बेटाळा, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( वि . जाती / भ . जमाती ) 
१० तिडके सुनिता खेमराज रा . चौगान, तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
११ ठाकरे सुचित्रा अन्नाजी 

रा . रुई , तालुका ब्रम्हपुरी 

सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
१२ राऊत योगेश नामदेव 

रा . तोरगांव , तालुका ब्रम्हपुरी 

ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
१३ चिमुरकर प्रमोद रघुनाथ 

रा . जवराबाई , तालुका ब्रम्हपुरी 

ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
१४ मोटघरे प्रमोद रामदास 

रा. तळोधी खुर्द, तालुका ब्रम्हपुरी 

ग्रामपंचायत ( अनुसूचित जाती/ जमाती ) 
___ ठाकरे रणवीर रमेश रा. चिचखेडा, तालुका ब्रम्हपुरी 

ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 
१६ बुराडे प्रकाश लालाजी 

रा. चौगान, तालुका ब्रम्हपुरी 

हमाल/ मापारी मतदार संघ 
१७ कावळे विनोद वामनराव 

रा . अहेरनवरगांव , तालुका ब्रम्हपुरी व्यापारी/ अडते मतदार संघ 
१८ उराडे नितीन जनार्धन 

रा . ब्रम्हपुरी, तालुका ब्रम्हपुरी 

व्यापारी / अडते मतदार संघ 


चंद्रपूर : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


आर . डी . कौसडीकर , 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ब्रम्हपुरी , ता . ब्रम्हपुरी 
तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


ना .- एक - अ - ३ ( १६५५) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 . 


